RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ३२ ] 


बुधवार , जुलै ४, २०१८ / आषाढ १३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ०२ 


असाधारण क्रमांक ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
जळगाव शहर महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ 

नमुना - १ 
( पहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक ज.श.म.न.पा. /८०८/ २०१८.- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की 
( १ ) जळगाव शहर महानगरपालिका , प्रभाग क्रमांक १ ते १९ बहुसदस्यीय प्रभागांसाठी निश्चित केलेल्या आरक्षणानुसार नगरसेवकांची 

सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 
( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक ४ जुलै २०१८ ते ११ जुलै २०१८ पर्यंत सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत जळगाव शहर 
महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रभाग क्रमांक १ ते १९ यांचे कार्यालय येथे दाखल करता 
येतील. ( सोबतच्या परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये दर्शविल्यानुसार) ( रविवार, दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार 

नाहीत . ) 
( ३ ) नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील . 
( ४) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जळगाव शहर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे 

असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात करण्यात येईल. 
(५) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा अनुमोदकाला किंवा निवडणूक 

प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात दिनांक १७ जुलै २०१८ पूर्वी दुपारी 

०३.०० वाजेपर्यंत देता येईल. (रविवार दिनांक १५ जुलै २०१८ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही.) 
( ६ ) दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जळगाव शहर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे असलेल्या निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल. 
( ७) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ०७.३० ते संध्याकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल. 


oc 


१ 


वि ( एच ) २०६ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ४, २०१८ / आषाढ १३, शके १९ ४० 


परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये 


कार्यालयाचेठिकाण 


येणारे प्रभाग 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - १ 


१ , २,३ 


- 


कक्ष क्रमांक १, “ अ ” विंग , २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


२ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - २ 


४ , ५ , ६ 


कक्ष क्रमांक २ , “ अ ” विंग , २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


३ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ३ 


७ , ११ , १२ 


- 


कक्ष क्रमांक ३, “ ब ” विंग, २ रा मजला , 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


४ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ४ 


८ , ९ , १० 


कक्ष क्रमांक ४ , “ ब ” विंग, २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


५ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ५ 


१३, १४ , १५, १ ९ 


कक्ष क्रमांक ५, “ अ ” विंग, ५ वा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


६ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ६ 


१६ , १७, १८ 


. 


कक्ष क्रमांक ६ , “ ब ” विंग , ५ वा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत. 


चंद्रकांत कृष्णराव डांगे , 

( भा . प्र . से. ) 
मुख्य निवडणूक अधिकारी 

तथा आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव . 


जळगाव, ४ जुलै २०१८. 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL . 


, 


